RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ७१] 


मंगळवार , डिसेंबर १० , २०१ ९ / अग्रहायण १ ९ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११.०० 


. 


असाधारण क्रमांक १३५ 
प्राधिकृत प्रकाशन 

गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० डिसेंबर २०१९ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९ ७१ . 

क्रमांक झोपुयो. १२०३ / प्र.क्र . १८६/ २०१६ / झोपसु -१. - महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १९ ७१ 
( सन १९ ७१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २८ ), याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम ( १), कलम 3Y च्या उप कलम (१ ) आणि कलम ३५ च्या पोट 
कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, शासन अधिसूचना गृहनिर्माण विभाग क्रमांक 
झोपुयो. १२०३ / प्र.क्र . १८६/ २०१६/ झोपसु-१ (१), दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ यामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 
उक्त अधिसूचनेतील अनुसूचीतील अनुक्रमांक ४३ व ४४ मध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे 

अनुसूची 


अनुक्रमांक 


सक्षम प्राधिकारी 


क्षेत्र 


अपील प्राधिकारी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


४३ 


उप मुख्य 

अधिकारी (पणन ), 


मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र 
विकास मंडळ . 


अपर जिल्हाधिकारी 
( अति / निष्का) , पूर्व 
उपनगरे . 


( १ ) मुंबई शहर जिल्ह्यातील बृहन्मुंबई महानगर 
पालिकेच्या ( शासकीय अधिसूचना क्र . टीपीबी. 
४३०४ / ३२२ / प्र.क्र .५६ /०४ / नवि-११, दिनांक 
९ मार्च २००५ व क्र.टीपीबी. ४३०८ / ३४९९ / 
प्र.क्र .८३/ ० ९ / नवि-११, दिनांक २५ जून २०० ९ 
द्वारे घोषित केल्याप्रमाणे अधिसूचित केलेल्या 
धारावी क्षेत्रामधील जमिनी वगळून ), ए, बी, सी , ई, 
एफ / दक्षिण , एफ / उत्तर, जी / दक्षिण आणि जी / 
उत्तर वार्डमधील म्हाडाच्या जमिनी . 


( २) बृहन्मुंबईमधील पूर्व उपनगरातील बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेच्या एम / पूर्व, एम / पश्चिम , एन , 
एस व टी वार्डमधील म्हाडाच्या जमिनी . 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु.) १३५–१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १०, २०१९ / अग्रहायण १९, शके १९ ४१ 


अनुसूची - समाप्त 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ३ ) बृहन्मुंबईमधील पूर्व व पश्चिम उपनगरातील 
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एल वार्डमधील 
म्हाडाच्या जमिनी. 


४४ 


भू -व्यवस्थापक , 
मुंबई गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ . 


अपर जिल्हाधिकारी 
( अति / निष्का) , 

पश्चिम 


बृहन्मुंबईमधील पश्चिम उपनगरातील बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेच्या एच/ पूर्व, एच / पश्चिम , के / 
पश्चिम , पी / दक्षिण , पी / उत्तर, आर / दक्षिण , 
आर / मध्य व आर / उत्तर प्रभागातील म्हाडाच्या 
जमिनी . 


उपनगरे . " 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सु . बा . तुंबारे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १०, २०१९ / अग्रहायण १९, शके १९ ४१ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 10th December 2019 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS ( IMPROVEMENT, CLEARANCE AND RE-DEVELOPMENT ) ACT , 1971. 

No. Zopasu . 1203 /C.R.186 / 2016 /Zopasu - 1. - In exercise of the powers conferred by sub - section 
( 1) of section 3 , sub - section ( 1 ) of section 3Y and sub - section ( 1 ) of section 35 of the Maharashtra 
Slum Areas (Improvement, Clearance and Re- development ) Act, 1971 (Mah . XXVIII of 1971 ), the 
Government of Maharashtra hereby amends the Government Notification , Housing Department , 
No. Zopasu . 1203/CR - 186 /2016 /Zopasu - 1 ( 1 ), dated the 14th September 2018 , as follows : 


In the said notification in the Schedule for entries 43 and 44 the following entries shall be 
substituted , namely : 

Schedule 


Officer 


Area 


Appellate Authority 


Serial 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


66 


43 


Deputy Chief Officer ( 1 ) MHADA Lands in A , B , C , D , E , F / Additional Collector 
(Marketing), 

South , F /North , G / South and G /North ( Encroachment/ 
Mumbai Housing and ward (Excluding the land in Dharavi Removal), Eastern 
Area Development Notified Area declared vide Government Suburbs . 
Board . 

Notification No. TPB . 4304 / 322 /C.R . 56 / 
04 /UD - 11 , dated the 9th March , 2005 and 
No. TPB . 4308 / 3499 / C.R . 83 / 09 /UD - 11 , 
dated the 25th June , 2009) of MCGM in 
Mumbai City District . 
( 2 ) MHADA Lands in M /East, M /West, 
N , S and T Ward of MCGM in Eastern 
Suburbs of Greater Mumbai . 
( 3 ) MHADA Lands in L Ward of MCGM 
in Eastern and Western Suburbs of 

Greater Mumbai . 
Land Manager, 

MHADA Lands in H /East , H /West , Additional Collector 
Mumbai Housing and K /East , K /West, P /South , P /North , ( Encroachment/ 
Area Development R / South , R /Central and R /North Ward Removal), Western 
Board . 

of MCGM in Western Suburbs of Greater Suburbs. ” 
Mumbai. 


44 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. B. TUMBARE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


